अपर निबंधक सहकारी संस्था गट- 
अ या संवर्गाची दि.१/१/२०२३ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी 
प्रसिध्द करण्याबाबत............... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः राजस-२०२३/प्र.क्र.१८६/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- १. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१/६/२०२१ 


२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.स.आ.-९/कक्ष-१/प्रशासन/अ.नि./ता.से.या/२०२३/१५०१, दि.२५/७/२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेन्वये शासन सेवेतील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या ज्येष्ठतेची विनियमन नियमावली प्रसिध्द करण्यात आळी आहे. सदर 
नियमावलीतील तरतूदीनुसार शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतायादी प्रत्येक 
वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०११ मधील नियम ३ (ब) मधील 
तरतुदीनुसार अपर निबंधक सहकारी संस्था गट-अ संवर्गाची दि.१/१/२०२३ रोजीची 
ज्येष्ठतासूची सुधारित करुन तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावर 
दि.२१/६/२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठतासूचीस कोणतेही आक्षेप प्राप्त 
झालेले नाहीत. त्यामुळे सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था यांनी अपर निबंधक सहकारी 
संस्था गट-अ या संवर्गात कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२३ रोजीची ज्येष्ठतायादी अंतिम 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार अपर निबंधक सहकारी संस्था गट-अया 
संवर्गाची दि.१/१/२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नुसार 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत ज्येष्ठतायादीतील अधिकारी यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक 
हा शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१/६/२०२१ नुसार फक्त अपर निबंधक सहकारी संस्था गट-अ संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्याकरीता विचारात घेण्यात येईल. 


४. सहकार आयुक्त यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठतायादी सर्व संबंधित अपर निबंधक सहकारी 
संस्था गट-अ यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यासह) निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः राजस-२०२३/प्र.क्र.१८६/५स 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in य 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२३०८२५१३२९१६९८०२ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANTOSH PUNAMCHAND KNORGADE 


KHORGADE ककत 
(सं.पु.खोरगडे) 
सोबत :- परिशिष्ट सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्त, THEM आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५ सर्व संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६ सामान्य प्रशासन विभाग (१२), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

निवड नस्ती. 


co “८७ AD -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


१.संवगांचे नाव:- अपर निबंधक, सहकारी संस्था 


शासकीय संबंधित पदावरील pe (२) (अ) ete सेवनानिवृत्तीचा 
कर्मचाऱ्यांचे नाव नियुक्तीचा मार्ग नुसार संवर्गात ज्येष्ठतेचा दिनांक | दिनांक (दिनांक- 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक महिना-वर्ष) 


१ | २ | es a | ५ | ६ || ७ | ८ | ९ | 33२९० ______| 
डी.सी.इ.एम. टेक. 


, शा.नि.दि.२५/०७/११ अन्वये अप्पर निबंधक संवर्गात पदोन्नती 
१  ।एस.डी.तुंगार नियमित पदोन्नती | २५/०५/१९६५ खुला २६/०७/२०११ २६/०७/२०११ । ३१/०५/२०२३ 
शा.नि. क्र.राजस -१०१२/प्र.क्र.१/५-स दि.०३/०७/१२ अन्वये अप्पर 
नियमित पदोन्नती २५/११/१९६४ | इ.मा.व ०५/०७/२०१२ ०५/०७/२०१२ । ३०/११/२०२२ एम. टेक फूड  ।निबंधक संवर्गात पदोन्नती 
FA, क्र.राजस -१०१२/प्र.क्र.१/५-स दि.०३/०७/१२ अन्वये अप्पर 
नियमित पदोन्नती ०२/०६/१९६५ अ.ज. ०९/०७/२०१२ ०९/०७/२०१२ । ३०/०६/२०२३ बी. एस्सी अँग्री ।निबंधक संवर्गात पदोन्नती 
FA, क्र.राजस -१०१२/प्र.क्र.१/५-स दि.०३/०७/१२ अन्वये अप्पर 
नियमित पदोन्नती १९/०८/१९६६ अ.जा. ०३/०९/२०१२ ०९/०७/२०१२ | ३१/०८/२०२४ |एस.एल.बी./ एलएलबी |निबंधक संवर्गात पदोन्नती 
bs FA. क्र.राजस -१०१२/प्र.क्र.१/५-स दि.०३/०७/१२ 
बी.व्ही.एसस्सी अँड 
नियमित पदोन्नती | ०१-०६-१९६८ ९/७/२०१२ ९/७/२०१२ ३१/०५/२०२६ ए.एच. 


निबंधक संवर्गात पदोन्नती 
शा.नि. क्र.राजस -१०१३/प्र.क्र.५३/५-स दि.२१/२/२०१५ अन्वये 
नियमित पदोन्नती २१/०३/१९६५ खुला २३/२/२०१५ २३/२/२०१५ ३१/०३/२०२३ एम एस्सी. अप्पर निबंधक संवर्गात पदोन्नती 
अग्र शा.नि. क्र.राजस -१०१३/प्र.क्र.५३/५-स दि.२१/२/२०१५ अन्वये 
७ ।एम.आर'मोरे नियमित पदोन्नती १०-६-६६ अ.जा. २५/२/२०१५ २५/२/२०१५ | ३०/०६/२०२४ | एम. एस्सी अँग्री | अप्पर निबंधक संवर्गात पदोन्नती 
शा.नि. क्र.राजस -२०१५/प्र.क्र. ४७३/५-स दि.५/४/२०१७ 
८ _ ।श्रो.आर.एम.भुसारी नियमित पदोन्नती | १६/०२/१९६६ खुला अप्पर निबंधक संवर्गात पदोन्नती 


शैक्षणिक अर्हता (ज्या 
पदांसाठी आवश्यक 


शेरा 


आहे तेथेच हा रकाना 
अंतर्भुत करावा. 


शा.नि. क्र.राजस -२०१५/प्रक्र. ४७३/५-स दि.५/४/२०१७ अन्वये 
श्री.यु.एस.इंदलकर नियमित पदोन्नती | ०१/०६/१९६५ १७/४/२०१७ ७/४/२०१७ । ३१/०५/२०२३ । डी.एम.इ.एम.ए. |अप्पर निबंधक संवर्गात पदोन्नती 


शा.नि. क्र.राजस -२०१५/प्र.क्र.४७३/५-स दि.५/४/२०१७ 
नियमित पदोन्नती । ०७/११/१९६७ ११/४/२०१७ ७/४/२०१७ | ३०/११/२०२५ अप्पर निबंधक संवर्गात पदोन्नती 


शा.नि. क्र.राजस -२०१५/प्र.क्र.४७३/५-स दि.५/४/२०१७ अन्वये 
नियमित पदोन्नती | २४/०९/१९६७ ०७-०४-२०१७ ७/४/२०१७ | ३०/०९/२०२५ | एम.एस्सी /एमबीए | अप्पर निबंधक संवर्गात पदोन्नती 
शा.नि. क्र.राजस -२०१५/प्र.क्र.४७३/५-स दि.५/४/२०१७ अन्वये 
श्री.एन.पी.यगलेवाड नियमित पदोन्नती ०५/०४/१९६९ .ज. १७/४/२०१७ ७/४/२०१७ ३०/०४/२०२७ waived.  । अप्पर निबंधक संवर्गात पदोन्नती 


शा.नि. क्र.राजस -२०१५/प्र.क्र.४७३/५-स दि.५/४/२०१७ 
श्रो.बाय.पी.गिरी नियमित पदोन्नती १५/०२/१९७२ | भ.ज.ब. ७/४/२०१७ ७/४/२०१७ २८/०२/२०३० बी.कॉम अप्पर निबंधक संवर्गात पदोन्नती 


